शासकीय संचालक पदी नियुक्‍ती व समभाग हस्तांतरण 
महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ मर्या.,नागपूर 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन आदेशा क्रमांक हातमाग २०२०/प्र. क्र.४३ /टेक्स-३ 
१४ वा मजला,नविन प्रशासन भवन, 
मादाम कामा VS, SAI राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक ०७ ऑगस्ट, २०२० 


वाचा:- 9) सहकार,पणन व वदस््रोद्योग विभाग,शासन आदेशा क्रमांक हातमाग २०१४ /प्र. क्र.२७/टेक्स-३ 
२) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,शासन आदेशा दिनांक ३० जुलै, २०१६. 

आदेश:- 

वाचा क्र.१ येथील आदेशान्वये श्री. ब.बा.चव्हाण, सह सचिव (Tare) यांची महाराष्ट्र्‌ राज्य हातमाग 
महामंडळावर शासकीय संचालक म्हणुन नियुक्‍ती करण्यात आलेली होती. तथापि . श्री. ब.बा.चव्हाण, सह सचिव 
(TAM) हे शासकीय सेवेतुन सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र्‌ राज्य हातमाग महामंडळावरील त्यांची 
शासकीय संचालक म्हणुन नियुक्‍ती रद्द करण्यात येवुन त्यांच्या जागेवर श्री. विशाल मदने, उप सचिव (वस्त्रोद्योग) 
अतिरीक्त कार्यभार यांची नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. तसेच वाचा क्र.२ येथील आदेशान्वये श्री. वि.रा. ठाकुर, 
अवर सचिव (वस््रोद्योग-टेक्स-३) यांची महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळावर शासकीय संचालक म्हणुन नियुक्‍ती 
करण्यात आलेली होती. तथापि श्री. वि.रा.ठाकुर, अवर सचिव (वस््रोद्योग-टेक्स-३) यांची वस्त्रोद्योग विभागातून 
सामान्य प्रशासन विभागात बदली झाली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र्‌ राज्य हातमाग महामंडळावरील त्यांची शासकीय 
संचालक म्हणुन नियुक्ती रद्द करण्यात येवुन त्यांच्या जागेवर श्रीम. गौरी म्हस्के, कक्ष अधिकारी (टेक्स-३) 
अतिरीक्त कार्यभार यांची नियुक्‍ती करण्यात येत आहे 


वरील PARI अनुसरुन श्री. ब.बा.चव्हाण, सह सचिव (FAM) यांच्या नावावर महाराष्ट्र राज्य 
हातमाग महामंडळाचे समभाग श्री. विजाळ मदने, उप सचिव (वस्त्रोद्योग अतिरीक्त कार्यभार यांच्या नावे 
हस्तांतरीत करण्यात यावेत. तसेच श्री. वि.रा.ठाकुर, अवर सचिव (वस््रोद्योग-टेक्स-३) यांच्या नावावर महाराष्ट्र 
राज्य हातमाग महामंडळाचे समभाग श्रीम. गौरी म्हस्के, कक्ष अधिकारी (टेक्स-३) अतिरीक्त कार्यभार यांच्या नावे 
हस्तांतरीत करण्यात यावेत. 

सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००८०७१३३०५२७६०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ह Digitally signed by Gauri Rahul Mhaske 
G r R h | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Co Operation Marketing 
aurl RaNU and Texte Department pos st Mehorasta, 
2.5.4.20=e3b06f24c3c5bb026c41 4c42f865139144c21 fh0f8c3a69cBe6e8dc 
2c5bb9ddd, 
serialNumber=b018ba858dd6b20cc7a84fbc86a86d6a6e9ac3acS6cSdbfc 
h a S e d89f36c74de3e1f, cn=Gauri Rahul Mhaske 
Date: 2020.08.07 13:43:26 +05'30' 
(गौरी रा. म्हस्के) 
. 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र्‌ शासन 
प्रति, 
१) प्रधान सचिव (वस्त्रोद्योग, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन आदेश क्रमांकः हातमाग 202 /प्र. H.83 /टेक्स-३ 


2) आयुक्त (वस््रोद्योग) वस्रोद्योग आयुक्तालय, नागपूर. 

3) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र्‌ राज्य हातमाग महामंडळ मर्या., नागपूर. 
४) उप सचिव (Ta) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


५) कक्ष अधिकारी (टेक्स-३) सहकार,पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


६)निवड नस्ती (टेक्स-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


